महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालीक बदल्या. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (9) /पुणे/१५ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
दिनांक : २८ जून, २०२३. 


संदर्भ:- १)“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनिय,२००५.” ची दि.२५/५/२००६ ची अधिसूचना. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक बदली-२०२३/प्र.क्र.३२/कार्या.१२, 
दि.३०/५/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 
प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार आणि संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद शासन 
निर्णयान्वये सर्वसाधारण बदल्यांकरीता दिलेल्या मुदतवाढीस अनुसरुन बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियतकालिक बदलीस पात्र असलेल्या या विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना खालील तक्त्यात दर्शाविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
वि श्रीमती सरकाळे (दुधाडे) पुनम प्रसाद, तंत्र अधिकारी, (मनुष्यबळ विकास कक्ष) कृषी आयुक्तालय, 
तंत्र अधिकारी (गुनि १/२)कृषी आयुक्‍तालय,म.रा.पुणे । पुणे. 
(रिक्त पदी) 
ढु श्री.कोढाळकर धनंजय तुकाराम तंत्र अधिकारी (गुनि १/२), कृषि आयुक्तालय पुणे. 
तालुका कृषि अधिकारी वेल्हा, जि.पुणे (श्रीमती सरकाळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
३ | श्री.वाडकर रविंद्र सुधाकर तालुका कृषि अधिकारी, कारंजा, जि.वर्धा 
जिल्हा मृद सर्वेक्षण मृत चाचणी अधिकारी, पुणे (रिक्‍त पदी) 
४ श्री.शिदे प्रमोद मच्छिद्र तंत्र अधिकारी (विप्र-६ होतकरी मासिक), कृषि 
तंत्र अधिकारी, आयुक्त कृषि यांचे स्वीय सहाय्यक, आयुक्तालय, पुणे. 
कृषि आयुक्‍तालय,पुणे (रिक्‍त पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (१) /पुणे/१५ओ 


अ.क्र. अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
५ | श्री.पाटील सुरज संभाजी तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, 
तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, | कर्जत, जि.अहमदनगर 
पंढरपूर (रिक्‍त पदी) 
श्री.माने राहुल नवनाथ तालुका कृषि अधिकारी, वेल्हा, जि.पुणे. 
& तंत्र अधिकारी (विप्र-३), कृषि आयुक्‍ताळय (श्री.कोंढाळकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 
पुणे 
श्रीमती थोरात शितल कांतीलाल तंत्र अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य औषधी व सुगंधी वनस्पती 
७ | तंत्र अधिकारी (मूसं-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे मंडळ, पुणे 
(रिक्‍त पदी) 
श्री.कदम शहाजी धर्माजी, तंत्र अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, कुर्डवाडी 
८ | तालुका कृषी अधिकारी, बार्शी, जि.सोलापूर जि.सोलापुर 
(रिक्‍त पदी) 
श्री.ढेपे वसंत संदिपान तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
९  । तंत्र अधिकारी, राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान,पुणे उस्मानाबाद 
(रिक्‍त पदी) 
श्रीमती काळे मयुरा मोहन सहायक संचालक, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन 
१० । तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी प्रशिक्षण संस्था (रामेती), कोल्हापूर 
कार्यालय, सांगली. (रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे 
सोपवून नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

३. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न 
करता त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व त्यांच्या बदलीच्या जागी रूजू होण्यास 
सांगावे. जे नियंत्रण अधिकारी बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना विहित मुदतीत कार्यमुक्त करणार नाहीत, अशा 
अधिकार्‍्यांविरूध्द शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव आयुक्त (कृषि) यांनी शासनास सादर करावा. 

४. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

uy, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६२८२२११५९५२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने = AMOL NILAKANTH 1 ५०००५५५७०० 


69a588f212b2606e, postalCode=400032, st=Mahi 


jaharas 
S A K H A R KA R rialNumber=BB4888CEBBF4B7A6440C6531A52925E3C8140B1C28 
DF723D8F006D11BC169A08, cn=AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
D 


2023.06.28 22:12:48 +05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आकृवि १०२३/प्र.क्र.३२ (१ /पुणे/१५ओ 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ८, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१०. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

११. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


